हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी 
महामार्गावरील सिंदखेडराजा ते apa भक्‍्तीमार्गाच्या 
अंतिम आखणीस मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- खाक्षेस-२०२४/प्र.क्र.३९/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना : 

शेगाव हे विदर्भातील एक पवित्र धार्मिक तीर्थक्षेत्र आहे. शेगावला कापसाची मोठी बाजारपेठही आहे. 
शेगावच्या परिसरात कापूस जिनिंग आणि प्रेसिंगचे मोठे जाळे असून मिलमधील उत्पादन राज्यातील अन्य 
ठिकाणी कापड निर्मितीसाठी मालगाड्यांद्वारे नेले जाते. श्री संत गजानन महाराजांच्या वास्तव्यामुळे शोगाव हे 
तीर्थक्षेत्र बनळे आहे, गजानन महाराज हे अध्यात्मिक संत होते. माघ, सप्तमी शके १८०० दि.२३ फेब्रुवारी, 
१८७८ रोजी श्री गजानन महाराज प्रथम शेगाव येथे प्रकट झाले. हा दिवस 'श्री प्रकट दिन' म्हणून साजरा केला 
जातो. त्यांनी दि.०८ सप्टेंबर १९१० रोजी संजीवन समाधी घेतली. श्री राम जन्मोत्सव आणि श्री पुण्यतिथी 
इत्यादी उत्सवासह ३३ वार्षिक उत्सव गजानन महाराज संस्थान शेगाव मार्फत साजरे केले जातात. शेगाव 
मंदिरात दररोज मोठ्या प्रमाणात भाविक aa घेतात आणि संस्थानतर्फे साजर्‍या होणाऱ्या प्रत्येक 
उत्सवासाठी ही लाखो भाविक शेगावला भेट देतात. तसेच सिंदखेड राजा हे मॉसाहेब जिजाऊ यांचे जन्मस्थान 
आहे. तिथे जिजाऊ सृष्टी हे जिजाईंचे स्मारक असून ते महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या पळसखेड येथील 
इंटरचेन्ज पासून जवळ आहे. 

महाराष्ट्राचे श्रद्धास्थान मॉ. जिजाऊ यांचे जन्मस्थान व श्री गजानन महाराज, शोगाव या धार्मिक 
केंद्राशी जोडणारा, सिंदखेडराजा ते शेगाव हा नवीन प्रवेशा नियंत्रित ग्रीनफिल्ड द्रुतगती मार्ग बांधणे करिता या 
महामार्गाची आखणी अंतिम करण्यासाठी शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मार्गदर्शक तत्वांना (इंडियन रोड काँग्रेस विशोष पब्लिकेशन 
क्र.१९:२०२० च्या मूल्यांकन Holey) अनुसरून व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीनुसार विविध पर्यायी आखणींचा अभ्यास 
केला आहे. तुलनात्मक दृष्टया सर्वाधिक सुयोग्य अशी आखणी खालील भागानुसार अंतिम आखणी म्हणून 
महामंडळाने प्रस्तावित केली आहे. सदर महामार्गाची रुपरेषा खालीलप्रमाणे आहे. 


अ. महामार्गाचा भाग साखळी क्र. लांबी 
क्र सुरूवात | शोेवट किमी 
| हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी o+000 | १०९--५२७ | १०९.५२७ 
महामार्गापासून सिंदखेडराजा ते शेगाव भक्‍ती महामार्ग 
(बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा, चिखली, 
खामगाव व शेगाव तालुक) 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या उपरोक्त आखणीस 
अंतिम आखणी म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर द्रुतगती महामार्गाचा विकास महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२४/प्र.क्र.३९/रस्ते-८ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०७१८०७४५६५१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAHUL TUKARAM ‘esse cose zesmatssranoe 
GIRIBBUWA Pe 00250000020 arena TARA 


GIRIBUWA 
Date: 2024.02.07 18:07:18 +05'30' 


(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


A _-2 


C xX ww 


मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मा.मंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य. 

१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

११) महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 

१२) महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर. 

१३) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१४) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१७) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


nN Sm 


vo 


( 

१९) प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२०) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२१) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

२२) प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२४) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२५) मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 

२६) सर्व सहसचिव/ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन 
अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७) निवडनस्ती (रस्ते-८) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


